“बेबी केअर किट” या 


वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.३८१/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:-१) म. व बा.वि.वि.श्ा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९७/का.६,दि. २४.११.२०२३. 
२) म.वबा. वि.वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.३८१/का.६, दि. ०१.०१.२०२४ व दि.२२.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


योजनेकरिता निधी 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “बेबी केअर 
किट” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक २४.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “बेबी केअर किट” ची देयके अदा करण्यासाठी खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक ६ मधील पुनर्विनियोजनानंतरच्या विद्यमान तरतुदीमधून रकाना 
क्रमांक-७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रूपये ३९५०.०० लाख (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी पन्नास लक्ष 
फ़क्त) एवढा निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


खाशीर्ष / उद्दिष्ट 


सुधारित 
अंदाज 
२०२३-२४ 


वितरीत 


तरतूद ने घट 


पुनर्विनियोज 
नाने वाढ 


पुनर्विनियोजना 
नंतरची एकूण 
तरतूद 


या ये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


॥(. :- . ee 


२ 


3 ee २ 


& 


| WO 


मागणी क्र. एक्स-१, 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व| 
कल्याण,१०२-बाल कल्याण, 
(१७ बेबी केअर किट, 
(१७)(०१) बेबी केअर किट 
योजना (कार्यक्रम), 
2234 ७ 223 
३१-सहायक 
(वेतनेतर) 


अनुदाने 


८४००,०० 


६३६०.०० aa 


(+)98 90.00 


१०३१०.०० 


३९५०.०० 


२२३६- पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण, ०५१- बांधकाम 
(०१) अंगणवाडी बांधकाम 
(०१ (०३) अंगणवाडी 
इमारत बांधण्यासाठी 
अनुदान (अतिरिक्त राज्य 
हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
२२३६२२०८ 

२७- लहान बांधकामे 


४१९१.४७ 


i (-) 9890.00 


२२८१.४७ 


7 


एकूण 


१२५९१.४७ 


६३६०.०० (-) १९१०.०० 


(+)98 40.00 


IRYS 1.819 


3840.00 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.३८१/का.६ 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी नियोजन विभाग व वित्त विभागाने 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन 
करून विहित पध्दतीने सदर प्रयोजनाखाली खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८९/ व्यय-६, दिनांक २२.०३.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२६११२२२७४३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VILAS 2 
RAMDAS 
THAKUR 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

३) मा.मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

७ सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई 
१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


